अहमदनगर जिल्ह्यातील कर्जत, जामखेड व 
अहमदनगर तालुक्यातील प्रमुख जिल्हा मार्ग व 
इतर जिल्हा मार्ग रस्ते राज्यमार्ग म्हणून दर्जोन्नत 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२१/प्र.क्र.२९/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- ०३ मार्च, २०२१. 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांचे पत्र 
जा. क्र.का-५/सा.बां.प्रादेविना/प्रआ/दर्जोन्नत/राज्यमार्ग/अ,नगर/४०६/सन-२०२१. 
दि.२७/०१/२०२१. 
प्रस्तावना :- 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांनी संदर्भाधिन पत्रांन्वये 
अहमदनगर जिल्ह्यातील कर्जत, जामखेड व अहमदनगर तालुक्‍यातील प्रमुख जिल्हा मार्ग व इतर जिल्हा 
मार्ग रस्ते राज्यमार्ग म्हणून दर्जोन्नत करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. 
सदर रस्त्यावरील वाहतुक वर्दळ तसेच रस्त्याचा एकुण होणारा वापर विचारात घेता सदर रस्ते 
राज्यमार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 
शासन निर्णय :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांचा प्रस्ताव विचारात घेऊन 
अहमदनगर जिल्ह्यातील खालील रस्ते राज्यमार्ग म्हणून समाविष्ट करण्यात येत आहेत. 


अ.क्र. । प्रस्तावित रस्त्याचे नांव समाविष्ठ | साखळी क्रमांक | दर्जोन्नत दर्जोन्नती 
रस्त्यांचा व करावयाची । नंतरचा क्रमांक 

क्रमांक लांबी एकूण 

लांबी 
i कर्जत कोरेगाव चापडगांव | प्रमुख जिल्हा | (0/00 ते ३२/८००) ४३.०० राज्यमार्ग 


चोंडी हाळगाव बावी प्रजिमा । मार्ग ६८ ३२.८०० कि.मी. | feat. क्रमांक-४०५ 
६९ डिसलेवाडी कुसडगांव 
रत्नापुर रा.म.मा.५४८ डी । प्रमुख जिल्हा | (0/00 ते १०/२००) 
रस्ता. मार्ग १०५ १०.२०० कि.मी. 


aa निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२१/प्र.क्र.२९/नियोजन-२ 


अ.क्र. प्रस्तावित रस्त्याचे नांव समाविष्ठ । साखळी क्रमांक | दर्जोन्नत दर्जोन्नती 
रस्त्यांचा व करावयाची । नंतरचा क्रमांक 
क्रमांक लांबी एकूण 
लांबी 
आरणगाव वाळकी प्रमुख जिल्हा । (०/०० ते ९४/८५०) ९४.८५० राज्यमार्ग 
देऊळगाव मांडवगण मार्ग ५३ ९४.८५० कि.मी. कि.मी. क्रमांक-४०६ 
रूईखेल बांगर्डा खांडवी 
> भोसे रूईगव्हाण कोपर्डी 
कुळधरण बारडगावसू. ते 
रा.मा.५४ रस्ता. 
बनपिंप्री तालुका हद्द ते प्रमुख जिल्हा | (०/०० ते २०/००) | ६६.२०० राज्यमार्ग 
निमगांव गांगर्डा बेळंगांव मार्ग १०० २०.०० कि.मी. कि.मी. क्रमांक-४०७ 
कोकणगाव ५६६५५ ae प्रमुख जिल्हा | (0/00 ते १५/६००) 
गुरवपिप्री चांदे खु. वालवड 
ela मार्ग ११४ १५.६०० कि.मी. 
३. रेहेकुरी नांदगाव दुरगाव 
पिंपळवाडी बारडगांव प्रमुख जिल्हा | (०/०० ते ३०/६००) 
दगडी IRSA |. मार्ग ६७ ३०.६०० कि.मी. 
(रा.मा.६८) रस्ता. 
रा.म.मा.५४८ डी ते पाटोदा | प्रमुख जिल्हा | (०/०० ते १९/६००) ३०.६०० राज्यमार्ग 
कुसडगाव राजुरी आपटी मार्ग ७१ १९.६०० कि.मी. | कि.मी. क्रमांक-४०८ 
४. — उडा सोनेगाव प्रमुख जिल्हा | (४/२०० ते १५/२०० 
/ मार्ग ७२ ११.०० कि.मी. 
प्रमुख जिल्हा । (०/०० ते ६/६००) | ५६.०० राज्यमार्ग 
रा.म.मा.५६१ ते आष्टी मार्ग १२ ६.६०० कि.मी. कि.मी. क्रमांक-४०९ 
जामगांव डोणगाव चोंडी ।प्रमुख जिल्हा (42/400 ते 
é गिरवली अरणगाव मार्ग १०८ २२/४०० 
फक्राबादबावी नान्नज १०.३०० कि.मी. 
सोनेगांव खर्डा रस्ता. प्रमुख जिल्हा | (०/०० ते ३९/१००) 
मार्ग ६९ ३९.१०० कि.मी. 
एकूण २९०.६५ 
कि.मी. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२१/प्र.क्र.२९/नियोजन-२ 


परिणामी, रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील अहमदनगर जिल्ह्यातील राज्यमार्ग 
दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकूण लांबीत २९०.६५ कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (१६३५.३३-- २९०.६५) 
म्हणजेच १९२५.९८ कि.मी. इतकी व प्रमुख जिल्हा मार्ग दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकूण लांबीत २९०.६५ 
कि.मी. ने घट होवून एकूण लांबी (४७७६.९९५- २९०.६५) म्हणजेच ४४८६.३४५ कि.मी. इतकी 
होईल. 


हा शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आलेला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२१०३०३१६१०५१९४१८ असा आहे. 
हा areal डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Prashant Vinayakrao Patil 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Public 
Works Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


Prashant 
e e 2.5.4.20=2b1bad66664b1e1 1 e3bf66db1d526143e814db5f 
Vi n a ya k fa (0 Pat | | 8c505422af66a56283 14537e, cn=Prashant Vinayakrao Patil 


Date: 2021.03.03 16:17:06 +05'30' 


(प्रशांत पाटील) 
अवर सचिव (नियोजन), महाराष्ट्र शासन. 


१) विभागीय आयुक्‍त, नाशिक. 

२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक. (यांनी सदर शासन 
निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये 
बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल 
शासनास सादर करावा) 

३) जिल्हाधिकारी, अहमदनगर. 

४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, अहमदनगर. 

५) अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, अहमदनगर. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास 

योजना 2009-2029 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या 

संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा.) 
कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अहमदनगर. 

संचाळक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय. 

रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

१०) निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


